सहायक भाषा संचालक ( प्रशिक्षण व 
आस्थापना), भाषा संचालनालय, मुंबई 
या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक 
०१.०३.२०१९ पासून पुढे सुरु 
ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः भाअका-२०१७/प्र.क्र.५७/आस्था-२ 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०७ ऑक्टोबर, २०१९ 


वाचा - 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.वेतन-१३११/प्र.क्र.१७/सेवा-३, दिनांक २७.१२.२०११ 
२) वित्त विभाग,शासन शुध्दिपत्रक क्र. वेतन-१३११/प्र.क्र.१७/सेवा-३, दिनांक १.६.२०१५ 
३) मराठी भाषा, शासन निर्णय क्र. भाअका २०१७/प्र.क्र.५७/आस्था-२, 
दिनांक ३.५.२०१९. 
४) भाषा संचालनालयाचे पत्र क्र.रापअ(नियुक्‍ती)-२०१८/प्र.क्र.२७/८०चौदा, 
दिनांक ०१.०८.२०१९. 


शासन आदेठा - 
भाषा संचालनालयाच्या अधिपत्याखाळील “सहायक भाषा संचालक (प्रशिक्षण व आस्थापना),” 


हे पद दिनांक ३१.०७.२०१७ पासून Rad आहे. संदर्भ क्र.३ अन्वये सदर रिक्‍त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 


दिनांक २८.०२.२०१९ पर्यंत भाषा संचालनालयातील श्रीमती म.अ.सोनावणे, अधीक्षक, भाषा 


संचाळनालय, मुंबई यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता. 


संदर्भ ४ येथील भाषा संचालनालयाच्या पत्रास अनुसरुन सहायक भाषा संचालक (प्रशिक्षण व 


आस्थापना) या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार संदर्भ क्र.१ मधील तरतुदीनुसार श्रीमती म.अ.सोनावणे, 


अधीक्षक, भाषा संचालनालय,मुंबई यांचेकडे दिनांक ०१.०३.२०१९ पासून एक वर्षापर्यंत किंवा पद 


रीतसर भरले जाईपर्यंत यापैकी जे आगोदर होईल तो पर्यंत सोपविण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः भाअका-२०१७/प्र.क्र.५७/आस्था-२ 


सदर आदेश सामान्य प्रशासन विभागच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ९३२/का-१२ दिनांक 


२६.०८.२०१९ व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ३७३/१९/सेवा-3 यांच्या दिनांक २९.०८.२०१९ 


अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१००७११४४४२०४३३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MANGESH 


MANG ESH PARSHURAM KUDTARKAR 


DN: CN = MANGESH 


PARSHURA _ PARSHURAM KUDTARKAR, 


C = IN, S = Maharashtra, O = 
M GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = 


KUDTARKAR Dat: 20 प 0555 
मं.प.कुडतरकर 
कार्यासन अधिकारी 


प्रत, 


१) महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
2) महालेखापाल-'१, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 
3) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५) सर्व अवर सचिव / कक्ष अधिकारी मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
) 
) 
) 


६) भाषा संचालक,भाषा संचालनालय,वांद्रे (पूर्व), मुंबई Yoo ०५१. 
७) श्रीमती म.अ. सोनावणे, अधीक्षक, भाषा संचालनालय,मुंबई 
८) निवड नस्ती / आस्था-२, मराठी भाषा विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


